अनुशरोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, जैताणे जि. 
धुळे येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१९/प्र.क्र.२२७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ७ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/ग्रारुजैतानेमुइवनिवाबाधकाम /१०२७-२९/१९, दिनांक १८.०१.२०१९. 


प्रस्तावना : 


अनुठोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, जैताणे जि. धुळे येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 
बांधकामाचे अनुक्रमे रु.१४७०.७० लक्ष व रु.७४०.६७ लक्ष एवढ्या रक्कमेच्या कामाचे अंदाजपत्रक व 
नकाशांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


२. अनुऱोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, जैताणे जि. धुळे येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक उप 
विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, साक्री यांनी तयार केले आहेत. सदर 
अंदाजपत्रकामध्ये मुख्य इमारत (तळ ते पहिला मजला ३३१९.२० चौ.मी.) बांधकामासाठी 
रु.१३१७.४७लक्ष व निवासस्थान (टाईप-१ एकूण (\9)- ६९०.७० चौ.मी.), (टाईप-२ एकूण (१२) - ७६४.७० 
चौ.मी.), (टाईप-३ ५१५.१४ चौ.मी), (टाईप-४ एकूण (१)-२६०.०० चौ.मी.) बांधकामासाठी 
रु.७७९.००लक्ष इतकी परिगणित करण्यात आली आहे. दिनांक १.०७२०१७ पासून भारत सरकाने वस्तु 
सेवाकर कायदा लागू केला असल्याने वस्तु व सेवा कराकरीता १२ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार मुख्य इमारत बांधकामासाठी रु.१३१७.४७ लक्ष व निवासस्थान बांधकामासाठी 
रु.७७९.००लक्ष इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक व आराखड्यांना सोबत जोडण्यात आलेल्या 
Recapitulation sheet प्रमाणे व खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१९/प्र.क्र.२२७/आरोग्य ३ 


अटीव शर्ती :- 


१) 


र) 


8) 


कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर AH वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून चकरण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या THI 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवऱ्यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


३. अनुशोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, जैताणे जि. धुळे येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 


बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ९, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, २००, इतर कार्यक्रम पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०१४१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१९/प्र.क्र.२२७/आरोग्य ३ 


४. Sepia ग्रामीण रुग्णालय, जैताणे जि. धुळे येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 
बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.३३१/१९/इमा-२ दि.१८.०७.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०७१५५१४९८९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Roshani 
R 0 5 h a n | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 


D | n e 5 h = Government Of Maharashtra, 


OU = Public Health Department 


Kadam Pag eee 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 

जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, धुळे. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.धुळे. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Name of Work :- Constructing Quarters for 30 beded Rural Hospital at jaitane 
Tal. Sakri, Distrit Dhule 


Recapitulation Sheet 

Sr.No Item 
Cost of Work portion Rs 5794488 
Add for Rain Water Harvesting 1% Rs 57944 
Add 11% for Electrification charges. Rs 637393 
Rs 6489826 
Add 12% for GST on total A Rs 778778 
Add 4% for Contingencies on Work portion onA Rs 231779 
Add 5% for price escallation on A Rs 289724 
Total B Rs 1300281 
G.Total Rs 7790108 


> 
oO 


णा |:> 
Alo 8|०॥|०) | ९० 


Name of Work :- Constructing 30 beded Rural Hospital at jaitane 
Tal. Sakri, Distrit Dhule 
ost of work portion Rs 9831840 
dd for Rain Water harvesting 1% on (A) Rs 98318 
dd 11% for Electyrification charges on (A) Rs 1081502 


(a) 
> 
oO 


> 
5 


> 
> 


Add 5% for External water supply & Drainage 

arragement as per approved block Estimate on (A) 

Add 0.5% for Extra aminities and furniture on (A) Rs 49159 

Add 0.5% for Street and Solar System.on (A) Rs 49159 

Add 12% for GST on A Rs 1179820 

Add 4% for Contingencies of work portaion Rs 393273 
6. Total Rs 131746656 


NIN 


7 


ठे 


व्या 
4 
5 
__6_| 
_____| 
= 
__6_| 
विही आही 
__8 | 


